महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीतर्फे सन 
२०१८-१९ चे पुरस्कार प्रदान सोहळा आयोजन 
खर्चास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, 
शासन निर्णय क्र. FEAST 9098 (99)/ प्र. क्र. २०८/सां.का.४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक : १४ ऑगस्ट, २०१९ 


संदर्भ :- १ शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. हिंसाअ- 
२०१२/पुनिब/प्र.क्र.२२९/सां.का.४, दिनांक १ मार्च, २०१३ 
२) शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र. feast 
२०१२/पुनिब/प्र.क्र.२२९/सां.का.४, दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१३ 
३) सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी यांचे पत्र क्र. 
मरासिंसाअ/१३५८/२०१९, दिनांक २२ जुलै, २०१९ 


प्रस्तावना :- 


उपर्निर्दिष्ट संदर्भ क्र. १ नुसार महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीतर्फे हिंदी 
साहित्य क्षेत्रात मोलाचे कार्य व भरीव योगदान देणा-या साहित्यिकांना पुरस्कार प्रदान केले जातात. 
त्यानुसार विषयांकित पुरस्कार रक्‍कम व या पुरस्कार प्रदान सोहळा आयोजनासाठी येणा-या 
खर्चास मान्यता देण्याची बाब विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमीतर्फे घोषित करण्यात आलेल्या सन २०१८- 
१९ चे पुरस्कार प्रदान सोहळयाच्या आयोजनासाठी येणा-या रुपये ९,७०,०००/- (रुपये नऊ लाख 
सत्तर हजार फक्त) इतक्या खर्चास खालील तपशीलानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ. तपशील सन २०१८-१९ 
क्र साठीचा एकूण 
प्रस्तावित खर्च (रु.) 


दि मानचिन्ह (एकूण ३१) 
१ नर्मदपुरस्कारा -२ २,१५,०००/- 
२ जीवन गौरव पुरस्कार - ८ 

३ वाडमय पुरस्कार - २१ 

२. | निमंत्रण पत्रिका, बॅनर, जाहिरात, मानपत्र 

१. निमंत्रण पत्रिका, बॅनर, जाहिरात, मानपत्र डिझाईन - रु. 


१५,०००/- ७६,०००/- 
२. निमंत्रण पत्रिका छपाई - रु. २०,०००/- 
३. मानपत्र प्रिटींग व फ्रेमिंग -रु. १२,०००/- 
४. बॅनर छपाई व फिटींग (माउंटींग) -रु. २४,०००/- 


५. पोस्टेज -रु. 4,000/- 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंसाअ ७०१९ (११)/ प्र. क्र. २०८/सां.का.४ 


३. | रंगमंच सजावट 
१. नेपथ्य, रंगमंच, ध्वनी व प्रका -रु. ५०,०००/- 
२. फुलांची सजावट (FARR) -रु. १५,०००/- ७५,०००/- 
३. रांगोळी -रु. ५,०००/- 
४. तुतारी - रु. ५,०००/- 
४. । सभागृह भाडे ७५,०००/- 
५. | सांस्कृतिक कार्यक्रम ७०,०००/- 
६. । जाहिरात ६०,०००/- 
छायाचित्रीकरण/ध्वनीचित्रीकरण २०,०००/- 
निवेदक मानधन १०,०००/- 
. | भोजन, चहा व अल्पोपहार ९५,०००/- 
Eon ०. | प्रवासखर्च (मान्यवर, पुरस्कार विजेते आणि अकादमी सदस्य) ७०,०००/- 
a पुरस्कार प्राप्त साहित्यिक, मान्यवर (जास्तीत जास्त 2) व १,१०,०००/- 
अकादमीचे सदस्य - निवास व्यवस्था 
१२. | सत्कारासाठी पुस्तक खरेदी ७,०००/- 
१३. | सत्कारासाठी शाल खरेदी १२,०००/- 
१४. | अंतर्गत प्रवास ३५,०००/- 
१५. | समन्वयक मानधन १०,०००/- 
१६. | परीक्षक मानधन १०,०००/- 
१७. | स्वयंसेवक मानधन १०,०००/- 
१८. संकीर्ण १०,०००/- 
एकूण रक्‍कम ९,७०,०००/- 
2. सदरचा खर्च हा मागणी क्र. झेडडी-२, २२०५, कला व संस्कृती, 902 कला व 


संस्कृती यांचे प्रचालन, (०८) (०१) हिंदी साहित्य अकादमीची आस्थापना (कार्यक्रम), ( २२०५ १६८८) 
३१-सहायक अनुदाने (वेतनेतर) या लेखाशीर्षाखाळीलळ सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी 
उपलब्ध असलेल्या अनुदानातून मंजूर करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी, सहसंचालक, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी, गुजराती साहित्य अकादमी 
यांना नियंत्रण अधिकारी तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. 


४. सदर खर्चास संदर्भ क्र. ३ मध्ये नमूद वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. विअप्र- 
२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम भाग-२, दिनांक १७ एप्रिळ, २०१५ उपविभाग ३, नियम २७ (२) (अ) नुसार 
प्रशासकीय विभागास प्राप्त अधिकारानुसार मान्यता देण्यात येत आहे. 


प. तसेच सदर प्रकरणी वित्त विभागाच्या शासन परिपत्रक क्र. अर्थसं २०१९/प्र.क्र. 
९२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, २०१९ मधील परिच्छेद क्र. ७, १४, १५ आणि १६ ची पूर्तता होत असून 
उर्वरित सर्व परिच्छेद व परिशिष्टातील उर्वरित अटी या प्रकरणी लागू होत नाही. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः हिंसाअ ७०१९ (११)/ प्र. क्र. २०८/सां.का.४ 


&. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०१९०८१४१२०७०९४०२३ असा 
आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षाकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by Prasad Mahadeo Mahaj 


Prasad Mahadeo Bisse 0 


5.4.20=6fcffe7574d536c6e270856345547bb470a3e70655baa82e2 
14fc4d0cfi 


H INumber=b8ea3f1 827aabafa30c 97¢98f4c9643851¢3a32cfal 
a hajan 1a13f635fcObea0ac3, Prasad Mahadeo Mahaj: 


(प्रसाद म. महाजन) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे विशेष कार्य अधिकारी, मंत्रालय, मुंबई 


९ 


. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई 


. उप सचिव (सांस्कृतिक कार्य), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांचे स्वीय सहायक, 


मंत्रालय, मुंबई 


. सहसंचालक तथा सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी, मुंबई 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - १, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 

. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) - 2, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. महालेखापाल (लेखापरीक्षा) - २, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 


अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 


१०.निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 
११.निवड नस्ती, सां.का.४ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


